विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-८ च्या 
अधिपत्याखाळील १३ सरकारी वकील 
कार्यालयातील tet पॅर्टनची पुनर्रचना 
करण्याकरिता प्राप्त झालेल्या शिफारशींचा 
अभ्यास करुन अहवाल देण्याकरिता “उप समिती” 
गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२८२४/प्र.क्र.२१/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई: ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० एप्रिल, २०२४ 


वाचा:- 9) मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथील रिट पिटीशन क्र.२३८०/२०२० मध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने दि.०९.०२.२०२४ व दि.०५.०३.२०२४ रोजी दिलेले आदेश. 
२) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२८२४/प्र.क्र.२१/का.८, दिनांक ०३.०४.२०२४. 

यस्तावना:- 

मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट पिटीशन क्र.२३८०/२०२० मध्ये मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी दि.०९.०२.२०२४ व दि.०५.०३.२०२४ रोजी सरकारी वकील कार्यालयात 
पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्याबाबत व आवश्‍यकता असल्यास राज्यातील सर्व सरकारी वकील 
कार्यालयातील स्टाफिंग पॅर्टनची पुनर्रचना करण्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्याचे निदेश 
fess आहेत. उक्त निदेशाच्या अनुषंगाने विधि व न्याय विभागातील कार्यासन-८ च्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील १३ सरकारी वकील कार्यालयातील स्टार्फिंग पॅर्टनची पुनर्रचना करण्याकरिता संदर्भ 
क्रमांक २ मध्ये नमूद दिनांक ०३.०४.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आलेली 
आहे. सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (अ) अन्वये स्टा्फिंग पॅटर्नबाबत लिखित स्वरुपातील 
शिफारशी / सूचना करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले होते. त्यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या शिफारशींचा 
अभ्यास करुन समितीला अहवाल सादर करण्याकरिता उपसमिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय:- निर्णय: 

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर या कार्यासनाच्या अधिनस्त १३ सरकारी वकील कार्यालयांकडून certo 
पॅटर्नसंदर्भात प्राप्त झालेल्या शिफारशींचा अभ्यास करुन समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे उपसमिती गठित करण्यात येत आहे.:- 


सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
सरकारी THIS, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 
सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय,उच्च न्यायालय, अपील शाखा (रिट सेल), मुंब 


अतिरीक्त सरकारी वकोल, सरकारी वकोल कार्यालय,उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 


आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकोल HAGA, Seq न्यायालय, अपील झाखा, 


3. 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०४३०१७१६१९३२१२ असा आहे. हा 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८२४/प्र.क्र.२१/का.८ 


उप समितीची कार्यकक्षा :- 

(अ) उक्त उप समितीचे सदस्य/सरकारी वकील यांनी, १३ सरकारी वकील कार्यालयांकडून 
स्टाफिंग पॅटर्न संदर्भात प्राप्त झालेल्या लिखित स्वरुपातील शिफारशी / सूचना यांचा अभ्यास 
करुन अहवाल तयार करुन तो समितीला सादर करावा. 

(ब) १३ सरकारी वकील कार्यालयांपैकी मा. उच्च न्यायालयाशी संबंधित सरकारी वकील 
कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनात सुधारणा करण्याच्या मागणीच्या संदर्भात 
देखील अभ्यास करुन उप समितीने अहवाल तयार करुन तो समितीला सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SWATI LOHAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW 
AND JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=eaef 1 faf1 fb5262ec7b0737903 120dfa387867f01765 
0e284f3e90868f26d1 2d, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=AB72B061785AE0359686D 1 C8AODDBOF5274 
4A155BE1924D6AB3706E1DE7E60EC, cn=SWATI LOHAR 


Date: 2024.04.30 17:29:01 +05'30' 


(स्वा. सु. लोहार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) सहयोगी महाअधिवक्ता, सहयोगी महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय,मुंबई. 
३) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सह सचिव (कार्यासन-८), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा औरंगाबाद. 

७ सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा नागपूर. 

८) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई. 

९) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 

१०) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपील शाखा (रिट सेल), मुंबई. 
११) सरकारी अभियोक्ता, सरकारी अभियोक्ता यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई. 

१२) सरकारी वकील, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई. 

१३) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद. 

१४) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर. 

१५) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद. 

१६) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर. 

१७) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

१८) सरकारी वकील, शासकीय अभियोक्ता कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 

१९) आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 
२०) निवडनस्ती/का.८ 


~ Oo जी हया. . पह. 7 ह. Sse Fre Lhe DH 


पृष्ठ २ पैकी २ 


